भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २४ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २२/०२/२०२२ 
२) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१५२/पापु-१५, 
दिनांक ०१/१०/२०२१ 
३) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/आस्था-२/ प्र.क्र- 
१३३/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२१४/२०२२, दिनांक १०/०३/२०२२ 

प्रस्तावना :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक ०४/०२/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ पदे ही अस्थायी पदे म्हणून 
ठरविण्यात आलेली असून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांच्या आढाव्यानंतर शिल्लक 
राहिलेल्या पदांपासून या खात्याकडे पाणी पुरवठा विषयक योजना, यंत्रसामुग्री इत्यादी राबविण्यासाठी व 
कामाची निकड लक्षात घेऊन, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील 
पत्रान्वये आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी शासनास केली आहे. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
लेखाशीर्ष “४४०२ भांडवली खर्च” मधील 43 अस्थायी पदांना व लेखाशीर्ष “२७०२ लघुपाटबंधारे” मधील ९६ 
अज्ञा एकूण १४९ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०९/२०२१ ते 
दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/०३/२०२२ ते 
दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आळे आहेत. आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्यासाठी नमूद केलेली कारणे व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी 
विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील १३९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 


शासन निर्णय:- 
प्रस्तावनेत नमूद भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळल कामाची निकड विचारात घेऊन भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेवरील १३९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे १३९ अस्थायी पदांना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
१) सदर अस्थायी पदे व्यपगत झाली नसल्याच्या धारणेच्या अधीन राहून, सदर मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व SATA अधून राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल, त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 
उपरोक्त अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षामधून त्या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१३२१४०४७२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. का 
Ganesh ५५५५०५५... 


Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0 
| V U | d20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb 


5ad352, 


serialNumber=1325a2533f628572438b 
5fb711c805de49788678b9701 5bb0cac 


p a W a [ 990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pawar 


Date: 2022.03.24 16:43:35 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 


४. उपसचिव, आ.पु.क.., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

७. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

१०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
११.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 

१२.निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 


परिशिष्ट -अ 
अ.क्र | संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या | एकूण 
लेखाशिर्ष | लेखाशिर्ष ४४०२ 
२७०२ भांडवली खर्च 
लघुपाटबंधारे 

a = | अतिरिक्‍त संचालक po Po a 
२ सहसंचालक(आभि) po Po a 
३ सहसंचालक po = | q pod | q 
8 उपसंचालक | > हीत: | १ ०२ ०३ 
4 वरिष्ठ भूवैज्ञानिक १४ ०४ १८ 
६ वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ ae 03 ०४ 
9 वरिष्ठ रसायनी pod q Po | 0d | q 
८ मुख्य खोदन अभियंता po ०२ ०२ 
९ वरिष्ठ खोदन अभियंता Po pod q | 0d | q 

THU अ 1१७ | १३ ३० 

गट-ब 
।१०_ | सहाय्यक भूवैज्ञानिक ०८ ०२ झिका 
।११_ | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक १७ PW 
१२ |सहाय्यकभूभीतिकतज्ञ | - |  - [= | 
१३ | सहाय्यक रसायनी ०२ po ०२ 
१४ । सिस्टीम अनालिस्ट pod q Po | 0d | q 
१५ । सहा.प्रशासन अधिकारी po Po | | 
१६ | लेखाधिकारी pod q a | q ०२ 

एकूण ब २९ ०३ ३२ 

गट-क 
१७ | कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ 10१ |. --___|__0१ | 
१८ । कनिष्ठ रसायनी of Po ०६ 
१९ । वरिष्ठ सांख्यिकौी सहाय्यक 03 Po 03 
२० । प्रोग्रमर po Poe oe | 
२१  । सर्वेक्षक pod | q Po | 2a | q 
२२ | भौ.मा.प्रअधिकारी ०५ Po ०५ 
२३ | भौ.मा.प्र.वरिष्ठ सहाय्यक ०२ ०५ ०७ 
२४ | HALO Serer 02 Po --| ०२ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 


२५ | प्रयोगशाळा सहाय्यक ०५ fo 
२६ | वरिष्ठ लिपीक ०६ 1 -- 5६ 
२७ | कनिष्ठ लिपीक ०४ ०४ त्र 
२८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ee -- | ळव | 
२९ | लघुलेखक po ०२ 02 
३० | लघुटंकलेखक | छव | -- | ळव | 
३१ | उपलेखापाल 1 0१ | -- | 5१ | 
३२ । कनिष्ठ अभियंता ०२ ०५ ol 
33 यांत्रिकी Poo ०२ 02 
३४ | वेल्डर कमड्रायव्हर po 02 ०२ 
३५ | वाहन चालक Ls | = =o 
एकूण गट-क | go २० ६० 
गट-ड 
३६ । शिपाई po 02 ०२ 
३७ | पहारेकरी ०४ ०६ | ao | ० 
३८ | मदतनीस po ०५ ०५ 
एकूण गट-ड pow 8 93 | | 9 
गोषवारा 
alee Sa १७ 93 30 
गट-ब एकूण २९ ०३ 32 
गट-क एकूण ४० २० ६० 
गट-ड एकूण ०४ १३ १७ 
एकूण अस्थायी पदे ९० ४९ १३९ 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


G anes h Sr iss caveats 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceO 
| V l U | d20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb 
5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b 


5fb711c805de49788678b9701 5bb0cac 


990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pawar 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२२/प्र.क्र.८१/पापु-१५ 


परिशिष्ट-ब 


अस्थायी पदांची संख्या लेखाशीर्ष 
९० २७०२ लघु पाटबंधारे 
४९ ४४०२ भांडवली खर्च 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


G anes h तात 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd 
| V i U | d20e917ffa1ef512d7e8fa2e49d93adbb 
5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b 


5fb711c805de49788678b9701 5bb0cac 


990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
awar = 


Date: 2022.03.24 16:45:20 +05'30' 
(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


